धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी 
अनुदानित/विना अनुदानित, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा 
व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी 
अनुदान योजनेंतर्गत अनुदान वितरण २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 

अल्पसंख्याक विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- १५ मार्च, २०१८ 

वाचा : 
१ 
२ 


3 
8 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०८.१०.२०१५ 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६, दि.२३.०१.२०१८ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र.जावक क्र.जिनिस /अल्प.शाळा/२०१७ 
१८/२८६, दिनांक १५.०२.२०१८ 
५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र. जिनिस-१०३१/का.६/अल्प.शाळा/२०१७- 
१८/३०९२, दि. १२.०२.२०१८ 
६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदूरबार यांचे पत्र क्र. २०१८/सा.शा./कक्ष-२/कावि ४४, 
दि.२५.०१.२०१८ 
0) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्र. जिनिस/सांस-२/२३७/२०१७-१८/ 
दि.२९.१.२०१८ 
८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांचे पत्र क्र. जिनिससा/अल्पसं/२०१७-१८/का-३/६५४, 
दि. १७.२.२०१८ 
९) जिल्हाधिकारी कार्यालय,अमरावती यांचे पत्र क्र. जिनिस/अम/अल्पसंख्यांक/सांस/२०१७- 
१८/३६१, दि. २३.२.२०१८ 
qo) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांचे पत्र क्र.जिनिस/संस-४/अल्पसंख्यांक/१३९/२०१८, 
दि. ३०.१.२०१८ 
११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र.जिनिस/अल्पसंख्यांक-शाळा-प्रस्ताव/२०१७- 
१८/का-७/२९३, दि. १२.२.२०१८ 
१२) जिल्हाधिकारी कार्यालय,हिंगोली यांचे पत्र क्र.जा.क्र.नियोजन/अल्प.पासोसु/२०१८/कावि- 
३२, दि. ५.१.२०१८ 


१३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया यांचे पत्र क्र. जिनिस/गो/अवियोप्र/कार्या-१/१४/२०१८, 
दि. १२.१.२०१८ 


पक ie 


प्रस्तावना - 

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी deo शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विनाअनुदानित/ कायम 
विनाअनुदानित शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका /नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना दि.०७.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित 
करण्यात आली आहे.सदरहू योजनेतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त 


झालेल्या प्रस्तावातील पात्र शाळांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


शासन निर्णय - 

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन 
निर्णयानुसार त्यांचेकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केली असून छाननीअंती पात्र शाळांची यादी, शिफारशी व 
आव्यक निधीच्या मागणीसह मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविली आहे. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची दि.०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शार्ती 
नुसार शासनस्तरावर पुन:श्च छाननी करुन अपूर्ण किंवा त्रुटी असलेले प्रस्ताव अपात्र करण्यात आले आहेत. 
या छाननीअंती पात्र ठरलेल्या शाळांची व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी 
रू.२.०० लाख) अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या प्रस्तावित अनुदान (रु. लाखात) 

१. । कोकणविभाग मुबंई उपनगर ०३ ०६. ०० 
२. | नाशिक विभाग नंदूरबार १४ २८.०० 
३. जळगांव १४ २८.०० 
४. | पुणे विभाग सातारा ०१ ०२.०० 
५. | अमरावती विभाग अमरावती २७ ५४.०० 
६. अकोला 4g 992.00 
७. | औरंगाबाद विभाग नांदेड ०१ ०२.०० 
डी हिंगोली ०२ ०४.०० 
९. | नागपूर गोदिया ०२ ०४.०० 

एकूण १२३ २४६.०० 


उपरोक्त THAT दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.२४६.०० लाख (रूपये दोनशे सेहेचाळीस लाख) इतके 
अनुदान या योजनेंतर्गत या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात येत असून, सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण, 
संवितरण व नियत्रंक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. यानुसार अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र 
शाळांची नावे, मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपज्ञील या शासन निर्णया 
सोबतच्या सहपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या निधीच्या मर्यादेत अनुदानाचे वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण करण्यास खालील 
बाबींच्या पूर्ततेच्या /खातरजमा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून वितरण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये एकाच DIES CODE/ 
INSTITUTE CODE/ लायसन्स क्रमांकांसाठी एकापेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे तसेच एकाच 
इमारतीत/ आवारातील एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी एक पेक्षा जास्त 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची बाब शासनाच्या निर्दडानास आली आहे. तथापि, दि. ०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार एका DIES CODE/INSTITUTE ०७00६/लायसन्स क्रमांकासाठी फक्त 
एकदाच अनुदान देण्यात येईल तसेच, एकाच इमारतीत/आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक, 
उच्च माध्यमिक अश्या वेगवेगळया शाळा/महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेग 
वेगळया पाळीत/सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या 
इमारतीसाठी/आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त एकाच DIES CODE साठी अनुदान मंजूर करण्यात 
येईल. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१५ मध्ये विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी.या योजनेंतर्गत शाळांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट 
प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


= शाळा, महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग व नगरपालिका /नगरपरिषद शाळांना 
अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा,महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग व 
नगरपालिका/ नगरपरिषद झाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत 
प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित 
शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग व नगरपालिका /नगरपरिषद झाळांकडून प्राप्त 
झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास व महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी- 
१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून 
त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल 
दि.३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत उद्धभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ मध्ये 
नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

५. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाश्ीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२१) अल्पसंख्यांक 
शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणे करिता सहायक अनुदान (२२३५ ए-३४७) ३१ सहायक अनुदान या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग 
क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. वित्त विभागाचे परिपत्रक 
क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक of फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये या योजनेकरीता रु. १६.०० 
कोटी (रूपये १६ कोटी ) निधी दिनांक मार्च, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चालू 
आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१५१०५८४८५४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ae eee 
Samir Ramesh erirosesceoomen 
(समीर साळुंखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 


मुंबई. 
५. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
११. महालेखापा 9/2 (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, जळगाव, सातारा,अमरावती , 
अकोला, नांदेड,हिंगोली, गोंदिया 
१३. जिल्हाधिकारी, मुंबई, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, जळगाव, सातारा,अमरावती , अकोला, 
नांदेड,हिंगोली, गोंदिया 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुंबई, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, जळगाव, 
सातारा,अमरावती , अकोला, नांदेड,हिंगोली, गोंदिया. 
१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, जळगाव, सातारा,अमरावती , अकोला, 
नांदेड,हिंगोली, गोंदिया. 
१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, जळगाव, 
सातारा,अमरावती , अकोला,नांदेड, हिंगोली, गोंदिया . 
१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. कक्ष अधिकारी, का. क्र.७, (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित, 


नगरपालिका, महानगरपालिका शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान 
योजना शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ दि. १५.०३.२०१८ चे सहपत्र 


अ.क्र. संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव प्रयोजन अनुदानाचे वर्ष 
कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 

णि एम्स एज्युकेशनल ट्रस्ट द्वारे संचालित ऑक्सफोर्ड | संगणक संच, प्रिंटर्स, ३ 
इंग्लिश प्रायमरी स्कुल, गेट नं.७,मालवणी , मालाड ( | सॉप्टवेअर इ. 
पश्चिम), मुंबई-९५. 

२. | सिध्दार्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारे संचालित लेट | ddu, डेस्क टेबल खरेदी. a 
वासुदेव aia विद्यामंदीर बि.क्र.१०, तळ मजला, 
महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द ( पूर्वी मुंबई-४०० ०८८. 

३. | मदरसा इस्लामिया बेहरूल उुलुम अन्ड हिंदी स्कुल द्वारे संगणक कक्ष, २ 
संचालित अंजुमन बेहरूल ऊलुम उर्दु हायस्कुल, प्रिंटर्स,सॉप्टवेअर इ. 
कमलारामन नगर, बिहारी मस्जिदजवळ , बैंगणवाडी, 
Tas, मुंबई-४०० ०४३. 

नाशिक विभाग, जिल्हा -नंदुरबार 

| नगर पालीका शिक्षण मंडळ नंदूरबार द्वारे संचालित | स्टील कपाट, एल.ई.डी. 3 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. १४ नंदूरबार, जि. | स्मार्ट माँनेटर-२, माईक 
नंदूरबार. एम्प्ळीफायर -१, 

2. नगर पालीका शिक्षण मंडळ नंदूरबार द्वारे संचालित | ग्रंथालय कपाट, बैचेस-१६, | 3 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. ११ नंदूरबार, जि. | एल.ई.डी. स्मार्ट मॉनेटर-२, 
नंदूरबार. ड्‌. 

३. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद नंदूरबार द्वारे संचालित | स्टील कपाट-२, एल.ई.डी. | 3 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. ०५ नंदूरबार, जि. | स्मार्ट माँनेटर-२, माईक 
नंदूरबार. एम्प्लीफायर -१, इ. 

४. नगरपालिका शिक्षण मंडळ नंदूरबार द्वारे संचालित डा. | ग्रंथालय कपाट-१, संगणक- | 3 
झाकीर हुसेन नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. १७, | २, बेंचेंस-१२, ऑफीस 
नंदूरबार, जि. नंदूरबार. टेबल-२, इ. 

4. नगर पालिका शिक्षण मंडळ नंदूरबार द्वारे, संचालित को बो्ड,माऊस-२, बेचेस-११, | 3 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. ०२ , नंदूरबार, ऑफीस टेबल-१, एल.ई.डी. 
जि. नंदूरबार. म मॉनिटर-१,साऊंड 

सिस्टीम इ. 

६. नगर पालिका शिक्षण मंडळ नंदूरबार द्वारे, संचालित | एल.इ.डी. स्मार्ट मानिटर- 2 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. १९ , नंदूरबार, |१, फिल्टर, बेंचेंस-१३, 
जि. नंदूरबार. ऑफीस टेबल-१, स्टील 

कपाट-१, इ. 
9. नगर पालिका शिक्षण मंडळ शहादा द्वारे, संचालित | ग्रंथालय कपाट, व्हाईट 2 


नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. १२ , शहादा, जि. 
नंदूरबार. 


बोर्ड-१, लॅपटॉप-१, इन्व्हर्टर 
बँटरी-२, एलईडी स्मार्ट 
मॉनिटर-१, फिटींग चार्ज इ. 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ शहादा द्वारे, संचालित 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. १५ , शहादा, 
जि. नंदूरबार. 


ग्रंथालय कपाट-१, साऊंड 
सिस्टीम, बेंच-४,व्हाईट 
बोर्ड-१, एलईडी स्मार्ट 
मॉनिटर स्टँड-१, इ. 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ शाहादा द्वारे, संचालित 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. ०४ , शहादा, 
जि. नंदूरबार. 


ग्रंथालय कपाट-१, व्हाईट 
बोर्ड-३,फिल्टर ४० लि., 
स्टील कपाट-१, साऊंड 
सिस्टीम, पेन ड्राईव्ह २, 
इन्व्हर्टर बँटरी-२, बेंचेंस-५ 
ड्‌. 


a 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ शहादा, द्वारे, संचालित 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. ०२ , शहादा, 
जि. नंदूरबार. 


ग्रंथालय कपाट-१, व्हाईट 
बोर्ड-३, फिल्टर-१, ऑफीस 
टेबल-२, साऊंड सिस्टीम, 
बेंचेंस-9, एलईडी स्मार्ट 
माँनिटर-१ 


7 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ शहादा द्वारे, संचालित 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. of , शहादा, 
जि. नंदूरबार. 


इन्व्हर्टर-१बँटरी,साऊंड 
सिस्टीम, संगणक कक्ष, 
व्हाईट बोर्ड-२, एलईडी 
स्मार्ट मॉनिटर-१, 


१२. 


नगर पालिका शिक्षण मंडळ शहादा द्वारे, संचालित 
नगरपालिका उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. १४ , शहादा, जि. 
नंदूरबार. 


फिल्टर,स्टिल कपाट- 
१,साऊंड सिस्टीम,ऑफीस 
टेबल-१, व्हाईट बोर्ड- 
२,इन्व्हर्टर-१,एलईडी स्मार्ट 
मानिटर-१ इ. 


१२३. 


SAR भाई मजिदभाइ लखाणी अल्पसंख्यांक विकास 
बहुउद्देशिय संस्था, नवापूर, जि. नंदूरबार, द्वारे, 
संचालित गुजराथी माध्यमिक विद्यालय, नवापूर, जि. 
नंदूरबार. 


प्रयोगशाळा उभारणे 


१४. 


SAR भाई मजिदभाइ लखाणी अल्पसंख्यांक विकास 
बहुउद्देशिय संस्था, नवापूर, जि. नंदूरबार, द्वारे, 
संचालित गुजराथी प्राथमिक विद्यालय, नवापूर, जि. 
नंदूरबार. 


कुलर फिल्टर-२, ऑल इन 
वन प्रिंटर-१, इन्व्हर्टर बँटरी- 
२इ. 


नाशिक विभाग, जिल्हा -जळगांव 


के. अण्णासो नारायण पाटील बहुउद्देशिय संस्थ,जळगांव, 
द्वारे संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, धानोरा, ता. 
चोपडा. जि. जळगाव 


इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण 
करणे. 


के. अण्णासो नारायण पाटील बहुउद्देशिय संस्था, 
जळगांव, द्वारे संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, 
साकळी, ता. यावल, जि. जळगाव 


संगणक, प्रिंटर्स, सॉप्टवेअर 
इत्यादी साहीत्य. 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


३. श्री संत सेना महाराज बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ, | शैक्षणिक साहीत्य, किटूस,व | ५ 
वरणगाव, द्वारे संचलित मतिमंद मुला-मुलींची अनिवासी | बुध्दांक चाचण्या साहीत्य अ. 
विद्यालय, मुक्ताईनगर, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव 

४. श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ वझरखेडे, ता. | अध्यापनाची साधने, | ५ 
भुसावळ, द्वारे, संचलित मतिमंद मुला-मुलींची अनिवासी | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर 
शाळा, भुसावळ, ता. भुसावळ, जि. जळगांव इत्यादी. 

4, PRU फाऊंडेशन जळगांव, ता.जि. जळगांव, द्वारे | अध्यापनाची साधने, | २ 
संचलित श्री. कुलस्वामीनी चांमुडामाता मतिमंद मुलांचे | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर 
(अनिवासी) विद्यालय, कासोदा, ता. एरंडोल, जि. | इत्यादी. 
जळगांव 

६. उम्म-ए-शाकौर नूरी ट्रस्ट, अमळनेर, ता. अमळनेर, | संगणक, युपीएस, | २ 
ता.अमळनेर, जि. जळगांव, द्वारे संचलित प्रोग्रेसिव्ह | अध्यापनाची साधणे. 
इंग्लिश मेडियम स्कुल, अमळनेर, ता. अमळनेर, जि. 
जळगाव 

0. चांमुडामाता बहुउद्देशिय विकास परिसर, धुळे, ता. जि. | विद्यार्थ्यांसाठी बंचेस/डेस्क | 2 
धुळे, द्वारे संचलित परिश्रम, मतिमंद मुला- मुलींची | खरेदी करणे. 
निवासी शाळा, पारोळा, ता.जि. जळगांव 

८. इनअप बहुउद्देशिय सोसायटी, अमळनेर, ता. जि. | विद्यार्थ्यासाठी बँचेस/डेस्क | २ 
जळगांव, द्वारे संचलित रायल उर्दु हायस्कुल, अमळनेर, | खरेदी करणे. 
ता. अमळनेर, जि. जळगांव 

९. इन्सुटयुट फार स्कुल डेव्हलपमेट अन्ड सोशल | अध्यापनाची साधणे, a 
सर्व्हिसेस, जळगाव द्वारे संचलित उत्कर्ष मतिमंद | एल.सी.प्रोजेक्टर इ. 
विद्यालय, २८/२९, जिवराम नगर, खोटे नगर, जळगाव, 
जि. जळगांव- ४०२००१ 

ति सातपुडा फाऊंडेशन, रावेर, ता. रावेर, जि. जळगाव द्वारे | विद्यार्थ्यासाठीबंचेस/डेस्क/ धि 
संचलित सातपुडा फांऊडेडन उर्दु प्राथमिक शाळा रावेर, | कपाट/टेबल/प्रिंटर्सखरेदी 
ता.रावेर, जि. जळगांव करणे. 

षि नर्मदेश्वर बहुउद्देशिय सेवाभावी उत्कर्ष मंडळ चाळीसगाव, | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/ ca 
ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव, द्वारे संचलित मतिमंद | बेंचेस / शैक्षणिक साहीत्य / 
निवासी विद्यालय, चाळीसगाव, धुळे रोड, चाळीसगाव, | किटस इ. 
जि. जळगांव 

१२. | अल हिलाल फाऊंडेशन, जळगाव, जि. जळगांव, द्वारे | बेचेस/  डेस्क/ टेबल | 3 
संचलित जयहिंद उर्दु माध्यमिक विद्यालय, लोहारा, ता. | इत्यादी. 
पाचोरा, जि. जळगाव 

१३. ।अल हसनात एज्युकेडान सोसायटी, रावेर, ता. रावेर, | संगणक/ अध्यापनाची साधणे | ३ 


जि. जळगांव, द्वारे संचलित अल हसनात उर्दु हायस्कुल 
रसळपुर, ता. रावेर, जि. जळगाव 


/ई-लर्निंग सुविधा निर्माण 
करणे /सॉप्टवेअर, पिण्याच्या 
पाण्याची सुविधा इत्यादी. 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


१४. ।अल हसनात एज्युकेशन सोसायटी, रावेर, ता. रावेर, | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा / | 3 
जि. जळगांव, द्वारे संचलित अल हसनात उर्दु प्राथमिक | इन्व्हर्टरची सुविधा 
शाळा, रावेर, ता. रावेर, जि. जळगाव /अध्यापनाची साधणे/ 

सॉप्टवेअर इत्यादी. 
पुणे विभाग- जिल्हा- सातारा 
रि र कराड नगर परिषद शिक्षण मंडळ, कराड, ता. कराड, संगणक संच, प्रोजेक्टर, 
जि. सातारा द्वारे संचालित नगर परिषद झाळा क्र.५, इन्व्हर्टर खरेदी. 
कराड, ता. कराड, जि. सातारा. 
अमरावती विभाग- जिल्हा- अमरावती 

णि मायनारिटीज वेलफेअर सोसायटी, तारखेडा, ता.जि. | बोअरवेल,फिल्टर,बेचेस, ५ 
अमरावती द्वारे संचालित मायनाँरिटीज वेलफेअर | इन्व्हर्टर इ. 
सोसायटी, तारखेडा, ता.जि. अमरावती 

2. मुस्लीम एज्युकेशन अन्ड सोडल वेलफेअर सोसायटी, | डेस्क बेंच, टेबल, खुर्ची, | 3 
वाठोडा BISA, ता. भातुकली, जि. अमरावती द्वारे | कपाट, लॉकर्स, नोटीसबोर्ड, 
संचालित कारमेल इंग्लिश प्रायमरी अँन्ड प्री प्रायमरी | इन्व्हर्टर, बॅटरी,फिंगर प्रिंट 
स्कुल, हबीब नगर नं.१, वलगांव रोड, अमरावती, जि. | मज्ञीन इ. 
अमरावती 

३. गौसिया बहुउद्देशिय व विकास शिक्षण संस्था, | पुस्तके खरेदी, संगणक | ३ 
चपराशीपुरा, कॅम्प, अमरावती द्वारे संचालित गौसिया | खरेदी, डेस्क, बेंच, खुर्ची, 
उर्दू प्राथमिक शाळा, बिव्छुटेकडी, कॅम्प, अमरावती, जि. | इन्व्हर्टरइ. 
अमरावती 

४. गौतम शिक्षण संस्था, कृपा निवास, शयाम नगर, | नविन स्वच्छतागृह ३ 
अमरावती द्वारे संचालित आनंद कनिष्ठ महाविद्यालय, 
वलगांव, ता. जि. अमरावती 

द. ant बहुउद्देशिय संस्था, ( नागपूर), आझाद नगर, | नविन स्वच्छतागृह बांधणे ।४ 
अमरावती द्वारे संचालित शहीद अब्दुल हमीद उर्दू 
प्राथमिक शाळा, आझाद नगर, अमरावती, जि. 
अमरावती 

ह सनाउल्लाह खान एज्युकेशन सोसायटी, ता. अजनगांव | स्टील फर्नीचर, | ४ 
सुर्जी, जि. अमरावती द्वारे संचालित समदीया उर्दु | सी.सी.टीव्ही, डेस्क बेंच, 
हायस्कुल, WAC, ता. अचलपुर, जि. अमरावती टेबल इ. 

0. नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शि 
नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, बियाबानी, | संगणक, प्रिंटर्स, डेस्क, बेंच 
अचलपूर, ता. अचलपुर, जि. अमरावती ड्‌. 

८. नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित | संगणक, प्रिंटर्स, डेस्क बेच शि 


नगर परिषद उर्दु मिडल स्कुल, मुकरीपुरा, अचळपुर, 
ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


ह. 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
नगर परिषद उर्दु पूर्व माध्यमिक कन्या शाळा, दुराणी 
चौक, परतवाडा, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, 
डेस्क, बेंच 


r | 


नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
नगर परिषद उर्दु पूर्व माध्यमिक शाळा, कासदपुरा, 
HAG, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


संगणक, प्रिंटर्स, डेस्क da 
इ. 


| 


नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
नगर परिषद उर्दु पूर्व माध्यमिक शाळा, नेहरू मैदान, 
परतवाडा, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 


१२. 


नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, मंजूरपुरा, 
अचलपूर, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


इमारत दुरूस्ती, डेस्क, बेच 
खरेदी 


१२३. 


नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
नगर परिषद सिटी उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, किला, 
TAG, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


इमारत दुरूस्ती 


१४. 


नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
नगर परिषद उच्च प्राथमिक कन्या शाळा, फरमानपुरा, 
HAG, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


डेस्क, बेंच खरेदी. 


१५. 


प्रेरणा अपंग जीवन विकास संस्था, विलायतपुरा, 
अचलपूर शहर, जि. अमरावती द्वारे संचालित मुकबधीर 
विद्यालय, विलायतपुरा, अचलपूर SSX, ता. अचलपूर, 
जि. अमरावती 


प्रयोगशाळा उभारणे 


१६. 


सौ. मनोरमाबाई छापाने शिक्षण संस्था, सुरवाडा, ता. 
अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे संचालित केतकी इंग्रजी 
उच्च प्राथमिक शाळा, कोर्ट रोड, परतवाडा, ता. 
अचलपूर, जि. अमरावती 


कुलर/ वॉटर फिल्टर 


१७. 


सैय्यद शरीफोद्दीन शिक्षण अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
विहीगांव, ता. अंजनगांव सुर्जी, जि. अमरावती द्वारे 
संचालित उर्दु हायस्कुल, विहिगांव, ता. अंजनगांव सुर्जी, 
जि. अमरावती 


छत दुरूस्तीकरीता 


१८. 


हुसेनिया उर्दु एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, 
कसबेगव्हाण, ता. अंजनगांव सुर्जी, जि. अमरावती द्वारे 
संचालित कै. बाबासाहेब वऱ्हाडे उर्दु माध्यमिक 
शाळा,कसबेगव्हाण,ता. अंजनगांव सुर्जी,जि. अमरावती 


प्रयोगशाळा उभारणे 


AS: 


नगर परिषद, दर्यापुर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
डॉ. अल्लामा इकबाल नगर परिषद प्राथमिक उर्दु कन्या 
शाळा क्र. ३, दर्यापुर, ता. दर्यापुर, जि. अमरावती 


वॉटर कुलर, संगणक, 
एल.सी.डी., डेस्क बेंच 


२०. 


नगर परिषद,दर्यापुर,जि.अमरावती द्वारे संचालित शहीद 
अशफाकडउल्ला खा नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु कन्या 
शाळा क्र.१०, बाभळी, ता.दर्यापुर, जि. अमरावती 


डेस्क, बेच, एल.सी.डी. 


खरेदी. 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


२१. 


नगर परिषद, दर्यापुर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
शहीद अब्दुल हमीद नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक 
मुलांची शाळा क्र.११, बाभळी, ता.दर्यापुर, जि. 
अमरावती 


वॉटर कुलर, एल.सी.डी. 
डेस्क, बेंच खरेदी. 


२२. 


नगर परिषद, दर्यापुर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
HOM आझाद नगर परिषद उर्दु हायस्कुल, टिचर 
कॉलनी, प्रभाग ४, दर्यापुर, ता.दर्यापुर, जि. अमरावती 


डेस्क, बेंच खरेदी. 


23. 


नगर परिषद, दर्यापुर, जि. अमरावती द्वारे संचालित 
जु.मो.लठ्ठा नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र. ७, 
बनोसा, ता.दर्यापुर, जि. अमरावती 


डेस्क, बेंच, संगणक, प्रिंटर्स 
खरेदी. 


२४. 


नगर परिषद, दर्यापुर, जि. अमरावती द्वारे संचालित डा. 
झाकीर हुसैन नगर परिषद उर्दु प्राथमिक मुलांची शाळा 
क्र.४,दर्यापुर, ता.दर्यापुर, जि. अमरावती 


डेस्क, बेच, संगणक, प्रिंटर्स, 
एल.सी.डी. खरेदी. 


२५. 


ऑल इंडिया मुस्ळीम वुमेन्स सोडल वेलफेअर अँन्ड 
wine असोसिएशन, गुरूकुंज मोझरी, ता. 
तिवसा, जि. अमरावती द्वारे संचालित लिटील प्लाँवर 
shoal स्कुल, गुरूकुंज मोझरी, ता. तिवसा, जि. 
अमरावती 


संगणक, प्रिंटर्स, स्कॉनर इ. 


२६. 


गांधी शिक्षण संस्था, PST, ता. तिवसा, जि. अमरावती 
द्वारे संचालित सरहद गांधी उर्दु हायस्कुल, HVT, ता. 
तिवसा, जि. अमरावती 


शाळेच्या खोल्यांवर स्लॅब 
टाकणे. 


२७. 


सुरेश कहाते एज्युकेडहन सोसायटी, वाढोणा रामनाथ, 
ता. नांदगांव खंडेश्वर,जि. अमरावती द्वारे संचालित 
प्रभारक घेवारे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाढोणा 
रामनाथ, ता. नांदगांव खंडेश्वर, जि. अमरावती 


इमारतीचे नुतनीकरण व 
दुरूस्तीकरीता . 


अमरावती विभाग- जिल्हा-अकोला 


नगर परिषद, बाळापूर, द्वारे संचालित नगर परिषद उर्दु 
वरीष्ठ प्राथमिक कन्या Me क्र.१४, पेठ 
सैय्यदपूरा,बाळापूर, जि. अकोला. 


इन्व्हर्टर सुविधा. 


नगर परिषद, बाळापूर, ता. बाळापूर, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.५ , ता. 
बाळापुर, जि. अकोला. 


डेस्क बेच करीता. 


नगर परिषद, बाळापूर, ता. बाळापुर, जि. अकोला द्वारे 
संचाळित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.१०, 
कालेखानीपुरा, ता. बाळापूर, जि. अकोला. 


एल.सी.प्रोजेक्टर, फर्निचर 


नगर परिषद, बाळापूर, ता. बाळापुर, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद प्राथमिक उर्दु शाळा क्र.६, फोर्ट, 
बाळापुर, ता. बाळापूर, जि. अकोला. 


वर्ग खोल्यामध्ये 
फर्निचरकरीता 


षु. 


नगर परिषद, बाळापूर, ता. बाळापुर, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद प्राथमिक उर्दु कन्या शाळा 
क्र.१५, जवळीवेस, बाळापुर, ता. बाळापूर, जि. अकोला. 


वर्ग खोल्यामध्ये 
फर्निचरकरीता 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


नगर परिषद, बाळापूर, ता. बाळापुर, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद प्राथमिक उर्दु प्राथमिक शाळा 
क्र.४, पेठ, बाळापुर, ता. बाळापूर, जि. अकोला. 


डेस्क बेंच, कॉम्प्युटर करीता 


नगर परिषद, अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद शाळा क्र.२, धारोलीवेस अकोट, 
ता. अकोट, जि. अकोला. 


डेस्क बेचकरीता 


नगर परिषद, अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.१, 
जिगरवाडी, अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला. 


वर्ग खोल्यामध्ये 
फर्निचरकरीता 


नगर परिषद, अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.३, 
काजीपुरा, अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला. 


वाटर कुलर, वर्ग खोल्यामध्ये 
फर्निचरकरीता 


णि 


नगर परिषद, अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला द्वारे 
संचालित नगर परिषद शाहीन उर्दु शाळा क्र.६, 
अकोट, ता. अकोट, जि. अकोला. 


वाटर कुलर, वर्ग खोल्यामध्ये 
फर्निचरकरीता 


हिं 


नगर परिषद, मुर्तीजापुर, ता. मुतीजापुर, जि. अकोला 
द्वारे संचालित सर सैय्यद अहमद खान, नगर परिषद 
वरिष्ठ प्राथमिक शाळा, जुनी वस्ती, मुर्तीजापुर, ता. 
मुर्तीजापुर, जि. अकोला. 


डेस्क बेच करीता 


१२. 


नगर परिषद, मुर्तीजापुर, ता. मुतीजापुर, जि. अकोला 
द्वारे संचालित डा. झाकीर हुसैन नगर परिषद उर्दु 
प्राथमिक शाळा, मुस्लीम कब्रस्तान मुर्तीजापुर, ता. 
मुर्तीजापुर, जि. अकोला. 


डेस्क बेच, संगणक करीता 


१२३. 


नगर परिषद, मुर्तीजापुर, ता. मुतीजापुर, जि. अकोला 
द्वारे संचालित जे.बी.नगर परिषद हिंदी विद्यालय, 
शिवाजी चौक जवळ, मुर्तीजापुर, ता. मुर्तीजापुर, जि. 
अकोला. 


एल.सी. प्रोजेक्टर, शाळांची 
डागडुजी करीता 


१४. 


नगर परिषद, मुर्तीजापुर,ता. मुतीजापुर, जि. अकोला 
द्वारे संचाळित मौलाना अब्दुल कलाम आझाद उर्दु 
प्राथमिक शाळा नगर परिषद मुर्तीजापुर, ता. मुर्तीजापुर, 
जि. अकोला. 


शाळा/ खोल्यांची डागडुजी 
करीता 


१६५. 


जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शीटाकळी, ता. 
बाडिटाकळी, जि. अकोला, द्वारे संचलित बाबासाहेब 
धाबेकर ऊर्दु कनिष्ठ विदयालय, कुरुम, ता. मुर्तिजापुर, 
जि. अकोला 


ई लर्निंग सुविधा 


१६. 


सम्राट अशोका शिक्षण प्रसारक मंडळ, चिंचोली ( गणा, 
ता. बाळापूर, जि. अकोला द्वारे संचालित राजीव गांधी 
विद्यालय, चिंचोली ( गणू) ता. बाळापूर, जि. अकोला 


प्रयोगशाळा अद्ययावत करणे, 
संगणक 


१७. 


श्री दत्त ग्रामीण व शहरी विदया प्रसारक मंडळ, वानखेडे 
नगर, डाबकी रोड, अकोला, जि. अकोला द्वारे संचलित 
सृष्टी निवासी मतीमंद विदयालय, Graal, ता.अकोला, 
जि. अकोला 


स्वच्छतागृह . 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


१८. | लोकहीत मायनारिटी शिक्षण संस्था, अकोला, जि. | इन्व्हटर आणि बॅटरी, ५ 
अकोला द्वारे संचलित मॉर्डन इंग्लिश हायस्कुल, | स्वच्छतागृह 
गोवर्धन प्लॉट, ता.अकोला,जि. अकोला. 

१९. | मायनारिटी शिक्षण संस्था, अकोला, जि. अकोला द्वारे | एलसीडी प्रोजेक्टर २ 
संचळित अमरीन उर्दु माध्यमिक विद्यालय, शादाबनगर 
शिलोडा, ता.अकोला, जि. अकोला. 

२०. | मीर ख्वाजा वेलफेअर व शिक्षण हिवरखेड, ता. तेल्हारा, | संगणक प्रिंटर व इतर | ४ 
जि. अकोला द्वारे संचलित युनुस अली कनिष्ठ | साहीत्य. 
महाविद्याळय, अडगांव बु.ता. तेल्हारा, जि. अकोला. 

२१. | पब्लीक एज्युकेशन अण्ड वेलफेअर शिक्षण मुर्तीजापुर, |e § लर्निंग सुविधा निर्माण | ४ 
ता. मुर्तीजापूर द्वारे संचलित नॅशनल ऊर्दु हायस्कुल | करणे 
शाहनवाजपुरा, मेहबुब नगर, नायगांव, ता. अकोला, 
जि. अकोला 

२२. | मदनी मल्टीपर्पज एज्युकेशन अँण्ड वेलफेअर शिक्षण | वर्ग खोल्यामध्ये फरशी | 3 
अकोट, द्वारे संचलित मोहम्मद इमराव पटेल wg | बसविणे 
प्रायमरी स्कुळ अकोट, ता. अकोला, जि. अकोला 

२३. | रहेबर एज्युकेशन Bars वेलफेअर sean, | वर्ग खोल्यामध्ये फर्निचर २ 
अकोला द्वारे संचलित रहेबर ऊर्दु उच्च प्राथमिक स्कुल, 
एमएम रोड, अकोला, जि. अकोला. 

२४. । राजर्षी शाहू महाराज बहुउद्देशिय अल्पसंख्यांक संस्था, | स्वच्छतागृह बांधणे. 4 
अकोला द्वारे संचलित महात्मा फुले मराठी प्राथमिक 
शाळा, न्यू. मिमनगर, अकोला, जि. अकोला 

२५. | मदनी मल्टीपर्पज एज्युकेडान अँण्ड सोशल वेलफेअर | वर्ग खोल्याचीं डागडुजी व 3 
सोसायटी, अकोट, द्वारे संचलित मोहम्मद सईद wg | | फरशी बसविणे. 
प्रायमरी स्कुळ अकोट, ता. अकोळा, जि. अकोला 

२६. | पब्लीक एज्युकेशन सोसायटी, मुर्तीजापूर, द्वारे संचलित । वर्ग खोल्यामध्ये खुर्ची, ५ 
नॅशनल BF हायस्कुल, सोनोरी, ता. मुर्तीजापुर, जि. | टेबल, फर्निचर खरेदी 
अकोला 

२७. । युनिव्हर्सल Wes अन्ड सोशल वेलफेअर । वर्ग खोल्यांची डागडुजी | 3 
सोसायटी, अकोट, द्वारे संचालित सफुरा शेख उर्दु | करणे. 
प्राथमिक व वरीष्ठ प्राथमिक शाळा, अकोट, जि. 
अकोला. 

२८. | अल्पसंख्याक महीला मंडळ, पातरू, ता. पातूर, जि. | छत दुरूस्ती ४ 
अकोला, द्वारे संचलित राहूल गांधी ऊर्दु उच्च प्राथमिक 
शाळा, अकोला, जि. अकोला. 

२९. | लोकहीत शिक्षण प्रसारक मंडळ, पातूर, ता. पातूर, जि. | डेस्क da 4 
अकोला, द्वारे संचलित सैय्यद अकबर Hy प्रायमरी 
स्कुल, पातूर,जि. अकोला. 

३०. | ग्रामीण उर्दु एज्यूकेडान सोसायटी, दहीहांडा, ता.जि. | प्रयोगशाळा उभारणे. 3 


अकोला, द्वारे संचलित उर्दु हायस्कुल अँन्ड ज्युनियर 
कॉलेज, दहीहांडा, ता. अकोला, जि. अकोला. 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


२३१. 


युनिक सोशल वेलफेअर असोशिएडान, पातूर, जि. 
अकोला द्वारे संचलित युनिक इंग्लिडा उच्च प्राथमिक 
शाळा, पातूर, ता.पातूर, जि. अकोला. 


संगणक 


३२. 


मीर ख्वाजा उर्दु वेलफेअर व शिक्षण मंडळ हिवरखेड, ता. 
तेल्हारा जि. अकोला, द्वारे संचलित मौलाना अब्दुल 
कळाम आझाद उर्दु माध्यमिक विद्यालय, इंदिरानगर, 
हिवरखेड, ता. तेल्हारा, जि. अकोला. 


प्रयोगशाळा उभारणे. 


२३. 


मौलाना अब्दुल कमाल आजाद सोशल वेलफेअर अन्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, वार्ड क्र. २, अकोट, जि. अकोट, 
द्वारे संचलित के.एम. अजगर हुसैन we प्राथमिक, 
वरीष्ठ प्राथमिक शाळा, अकोट, ता. अकोट, जि. 
अकोला. 


वर्ग खोल्यांची 
करणे. 


डागडुजी 


२४. 


युनिव्हर्सल एज्युकेशन अण्ड सोडल वेलफेअर 
सोसायटी, अकोट, द्वारे संचलित मौलाना आझाद ऊर्दु 
प्राथमिक शाळा, मिल्लतनगर, अकोट, ता. अकोट , जि. 
अकोला. 


वर्ग खोल्यांची डागडुजी 
करणे. 


34. 


युनिव्हर्सल एज्युकेशन अण्ड सोडल वेलफेअर 
सोसायटी, अकोट, द्वारे संचलित इकरा ऊर्दु माध्यमिक 
प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, अकोट, ता. अकोट 
, जि. अकोला. 


वर्ग खोल्यामध्ये फरशी 
बसविणे. 


३६. 


जिल्हा बाल कल्याण समिती, अकोला, द्वारे संचलित 
कर्णबधिर मुलींची शाळा, मलकापूर, अकोला, जि. 
अकोला 


संगणक प्रिंटर व इतर 
सॉप्टवेअर साहीत्य. 


३७. 


शाहबाबू एज्युकेडान सोसायटी, पातूर, ता. पातूर, जि. 
अकोला, द्वारे संचलित झाहबाबू ऊर्दु उच्च प्राथमिक 
शाळा, पातूर, ता. पातूर, जि. अकोला, 


वाटर कुलर 


२३८. 


शाहबाबू एज्युकेडान सोसायटी, पातूर,जि. अकोला, द्वारे 
संचलित शाहबाबू इंग्रजी उच्च प्राथमिक शाळा, पातूर, 
ता. पातूर, जि. अकोला, 


संगणक 


२९. 


डॉ. झाकीर हुसैन अँन्ड WHIM सोडल वेलफेअर 
सोसायटी, अडगांव, बु.ता. तेल्हारा, जि. अकोला, द्वारे 
संचालित, मोहम्मदीया उर्दु वरीष्ठ प्राथमिक शाळा, 
कुरेशी नगर, अडगाव ता. तेल्हारा, जि. अकोला. 


डेस्क बँच 


अल्फलाह Were अण्ड वेलफेअर सोसायटी, 
अकोट, द्वारे संचलित अ रशिद उर्दु प्राथमिक व उच्च 
प्राथमिक शाळा, अकोट, जि. अकोला. 


संगणक कक्ष 


४१. 


शाहबाबू एज्युकेशन सोसायटी, पातूर, जि. अकोला, द्वारे 
संचलित शाहबाबू ऊर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, आलेगांव, 
ता. पातूर, जि. अकोला, 


वॉटर कुलर. 


४२. 


अ. रहेमान शिकारी सोडल वेलफेअर अन्ड एज्युकेशन 
सोसायटी, धारूळी वेस, अकोट, द्वारे संचांलित हुसेन 
दलवाई ऊर्दु हायस्कुळ पणज, ता. अकोट, जि. अकोला. 


संगणक व फर्निचर 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


४३. | डॉ. अल्लामा इकबाल उददु एज्युकेडान सोसायटी, पातूर, | वर्ग खोल्यामध्ये डागडुजी | २ 
ता. पातूर, जि. अकोला, द्वारे संचलित फखरूद्दीन अली | करणे 
अहमद HZ उच्च प्राथमिक शाळा, अकोला, जि. 
अकोला. 


४४. । श्री.संत गाडगेबाबा ग्रामविकास संस्था साहीत, ता. | डेस्क da २ 
बार्शिटाकळी,जि. अकोला, द्वारे संचालित स्व. सुमनताई 
वानखेडे कनिष्ठ महा विद्यालय भंडारज बु. ता. पातूर, 


जि. अकोला. 

४५. । शाहबाबू एज्युकेशन सोसायटी, पातूर, जि. अकोला, द्वारे | डेस्क ga 3 
संचलित शाहबाबू we हायस्कुल, अकोला, जि. 
अकोला, 

४६. | अल्पसंख्याक महीला मंडळ, पातूर, ता. पातूर, जि. | छत दुरूस्ती ४ 


अकोला, द्वारे संचलित सोनिया गांधी ऊर्दु उच्च 
प्राथमिक शाळा, गलीच्छ वस्ती प्लॉट अकोला, ता. जि. 
अकोला. 


४७. । दाता FARR एज्युकेशन अँण्ड वेलफेअर | डेस्क बैच व इन्व्हर्टर 4 
ऑर्गनाइजेडन, अकोला, जि. अकोला द्वारे संचलित 
ख्वाजा गरीब नवाज उर्दु प्रायमरी स्कुल, जुलफुकार 
नगर, गंडकी रोड, जुने हहर, अकोला, जि. अकोला 


४८. । दाता मायनरिटी एज्युकेशन अण्ड वेलफेअर | Sep बेच, संगणक. 4 
ऑर्गनाइजेडहान, इकोला, जि. अकोला द्वारे संचलित 
जुल्फुकार उर्दु हायस्कुल व ज्युनियर कालेज, 
जुलफुकार गंडकी रोड, भगतवाडी, जुने हहर, अकोला, 
जि. अकोला 


४९. । फ्रेन्डस Uae सर्कल, जुने Wer, अकोला, द्वारे | इन्व्हर्टर जनरेटर षु 
संचलित हजरत ए आयशा नॅशनल उर्दु गर्ल्स ज्यूनियर 
कॉलेज, कला व विज्ञान शाखा, जुने हहर, अकोला, जि. 
अकोला. 


५०. | विदर्भ एज्युकेडान अण्ड वेलफेअर सोसायटी, पातूर, ता. | छत दुरूस्ती. ४ 
पातूर, जि.अकोला, द्वारे संचलित अल्हाज अब्दुल मजीद 
उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, अकोट फैल, नायगांव, 
अकोला, जि. अकोला 


५१. | ST. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती मुतीजापूर, जि. | फरशी बसविणे. 8 
अकोला, द्वारे संचलित सिध्दार्थ विद्यालय, मुर्तीजापूर, 
ता. मुर्तीजापुर, जि. अकोला. 


५२. | SRA ऊर्दु मायनरिटी एज्युकेडान सोसायटी, अकोला, | एलसीडी प्रोजेक्टर २ 
जि. अकोला, द्वारे संचलित अमरीन ऊर्दु उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, शादाब नगर (सिलोडा) ता. जि. अकोला. 


५३. । उम्मे सलमा Hg AARC! एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर | डेस्क, Ja ३ 
सोसायटी, अकोला, जि. अकोला, द्वारे संचलित अँग्लो 
ऊर्दु हायस्कुल, एम.एम.रोड, फिरदोस कॉलोनी, 
अकोला, जि. अकोला. 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


५४. ।अमरीन ऊर्दु मायनरिटी एज्युकेडान सोसायटी, अकोला, | एलसीडी प्रोजेक्टर ४ 
जि. अकोला, द्वारे संचलित अमरीन ऊर्दु उच्च प्राथमिक 
शाळा, शिलोडा, ता. जि. अकोला. 


५५. । विदर्भ एज्युकेशन अँण्ड वेलफेअर सोसायटी, पातूर, ता. | फरशी बसविणे. २ 
पातूर, जि.अकोला, द्वारे संचलित अल्हाज अब्दुल 
मजीद उर्दु हायस्कुल, नायगांव, अकोला, ता.अकोला, 
जि. अकोला 


५६. | सिद्दीकी चरीटेबल ट्रस्ट,सरकारी गोडावूनच्या मागे, | डेस्क, बेच. a 
Rass कॉलनी खदान,अकोला, जि.अकोला, द्वारे 
संचलित सानिया उर्दु वरीष्ठ प्राथमिक शाळा, खदान, 
अकोला, जि. अकोला 


yo. । स्वामी विवेकानंद युवा सामाजिक संस्था, जि. अमरावती | डेस्क बैच a 
द्वारे संचलित स्वामी विवेकानंद विद्यालय, मधापुरी, ता. 
मुर्तीजापुर, जि. अकोला 


५८. | युवा बहुउद्देशिय संस्था, अकोला, जि. अकोला, द्वारे | ग्रुप हियरींग यंत्र 4 
संचलित मुकबधिर निवासी विदयालय, समता नगर, 
कैलाश टेकडी, जि. अकोला 


५९. | उम्मे सलमा Hg मायनंरिटी एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर | डेस्क, बेंच i 
सोसायटी, अकोला, जि. अकोला, द्वारे संचलित रहेबर 
ज्यु कॉलेज ऑफ सायन्स अँन्ड कॉमर्स अकोला, जि. 
अकोला. 


औरंगाबाद विभाग- जिल्हा- नांदेड 


चि कुरेशी एज्युकेशन सोसायटी, बारा इमाम रोड, नांदेड | बेंचेंस, डेस्क टेबळ व | 
द्वारे संचलित कुरेशिया हायस्कुल, बारा इमाम रोड, | इन्व्हर्टर इ. 
मनियार गल्ली, नांदेड, ता. जि. नांदेड 


औरंगाबाद विभाग- जिल्हा- हिंगोली 


a यश एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, वसमत, ता. । Ida, इन्व्हर्टर इ. साहीत्य. | 2 
वसमत, जि. हिंगोली, द्वारे संचलित अक्सा उर्दु प्राथमिक 
शाळा, वसमत, ता. वसमत, जि. हिंगोली. 


२. सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ, आडोळ, ता. । खुर्ची, पंखे, अलमारी, | 3 
सोनगांव, जि. हिंगोली, द्वारे संचलित मौळाना आझाद | एलसीडी प्रोजेक्टर, 
उर्दु प्रायमरी स्कुल, हिंगोली, ता.जि. हिंगोली. ओ.एच.पी. इ. 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का-६ 


नागपूर विभाग- जिल्हा - गोंदिया 


| आझाद शिक्षण संस्था, अन्सारी वार्ड, गोंदिया ४४१६०१ | स्वच्छतागृह, फनिचर, | २ 
जि. गोंदिया द्वारे संचालित आझाद उर्दु प्राथमिक शाळा, | ग्रंथालय व फिल्टर इ. 
अंन्सारी वार्ड, गोंदिया, ४४१६०१, जि. गोंदिया. 

२. | आझाद शिक्षण संस्था, अन्सारी वाड, गोंदिया ४४१६०१ | स्वच्छतागृह, फर्निचर, शि 
जि. गोंदिया द्वारे संचालित आझाद उर्दु हायस्कुल, | ग्रंथालय व फिल्टर इ. 
अंन्सारी वार्ड, गोंदिया, ४४१६०१, जि. गोंदिया. 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


